अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील 
“उपसंचालक, गट-अ” या संवर्गातील 
पदावर देण्यात आलेली पदोन्नती व 


पदस्थापना रद्द करण्याबाबत _____ 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 


शासन आदेश क्रमांक: पदोनि-१११९/प्र.क्र.११/का.१४२७, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २९ जुले, २०२१. 


संदर्भ:-नियोजन विभागाचा समक्रमांकाचा शासन आदेशा, दिनांक ११/०३/२०२०. 


शासन आदेश : 


नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन आदेशान्वये “श्रीमती सा.सं.पराडकर, संशोधन 
अधिकारी, नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना), मंत्रालय, मुंबई.” यांना “उप संचालक, 
गट-अ” या पदावर पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांची पदस्थापना “जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव 
विकास), मानव विकास समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर” या पदावर करण्यात आली 
होती. श्रीमती सा.सं.पराडकर, संशोधन अधिकारी, नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना), 
मंत्रालय, मुंबई यांनी त्यांच्या दिनांक ११/०४/२०२० च्या अर्जान्वये त्यांना “उप संचालक, 
गट-अ” पदावर दिलेली पदोन्नती वैयक्तिक कौटुंबिक अडचणीमुळे नाकारत असल्याचे कळविले 
आहे. श्रीमती सा.सं.पराडकर, संशोधन अधिकारी, नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना), 
मंत्रालय, मुंबई यांनी केलेली विनंती विचारात घेऊन, त्यांची दिनांक ११/०३/२०२० रोजीच्या 
शासन आदेशान्वये “जिल्हा नियोजन अधिकारी (मानव विकास), मानव विकास समिती, 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, पालघर” या पदावर केलेली पदोन्नती व पदस्थापना या आदेशान्वये 
रद्द करण्यात येत आहे. 


2. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा झासन आदेशा 


उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक २०२१०७२९१५०१२६५११६ असा आहे. हा 
शासन आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Tushar Purushottam 
Hirlekar 


(तु. पु. हिर्लेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


शासन Sea क्रमांकः पदोनि-१११९/प्र.क्र.११/का.१४२७ 


) महाळेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

) मा.मंत्री नियोजन) / मा.राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव. 

) विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई 
) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पाळघर. 
) 


A 


Ce ww 


Cc 
ae 


संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
उप सचिव (आस्थापना)/ (रो.ह.यो.), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, कोकण भवन, नवी 
मुंबई 
९) उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त यांचे कार्यालय, कोकण भवन, नवी मुंबई 
१०) उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 
११) अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१२) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, पालघर. 
१४ श्रीमती सा.सं.पराडकर, संशोधन अधिकारी, नियोजन विभाग (रोजगार हमी योजना), 
मंत्रालय, मुंबई 
१५) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१६) निवडनस्ती. 


n &, ४) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


